महसूल विभागांतर्गत भूसंपादन शाखा 
(कार्यासन अ-१, अ-२, अ-३, अ-४) ही 
सचिव (वने) यांच्या प्रशासकीय 
नियंत्राणाखाली कार्यरत असल्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन परिपत्रक क्र: संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१६०/अ-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दि. ०४.०१.२०२३ 

प्रस्तावना :- 
भूसंपादन हा विषय महसूल व वन विभागाच्या अखत्यारीत आहे. परंतु, भूसंपादन शाखा ही 

महसूल विभागाचा भाग असल्याने मा.मंत्री (महसूल) यांच्या अधिनस्त आहे. व सचिव (वने) यांच्या प्रत्यक्ष 
प्रशासकीय नियंत्राणाखाली कार्यरत आहे. तथापि भुसंपादनाशी निगडीत विविध यंत्रणांकडून होणारा 
पत्र व्यवहार महसूल विभाग मंत्रालय असा मोघम स्वरुपात करण्यात येतो. त्यामुळे असे पत्रव्यवहार 
प्राप्त होण्यास विलंब होतो. सदर बाब मा.उच्च न्यायालय, विधानमंडळ, महालेखापाल, मंत्रालयीन 
प्रशासकीय विभाग, महसूल विभागाची क्षेत्रीय कार्यालये, विविध प्राधिकरणे (ज्यांच्याकरीता भूसंपादन 
केले जाते) इ. यांच्या निदर्शनास आणून देणे आवश्‍यक आहे. सदर वस्तुस्थिती परिपत्रकाद्वारे सर्वांच्या 
निदर्शनास आणून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्याअनुषंगाने शासन खालीलप्रमाणे 
माहिती देत आहे. 


शासन परिपत्रक:- 
१) भूसंपादन विषयी सर्व पत्रव्यवहार प्रधान सचिव (वने) यांचे दालन क्र.१०३, (दुरध्वनी क्र.०२२ 
२२०२ ३३६३), पहिला मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई यांना अग्रेषित करण्यात यावा. 
२) भूसंपादन शाखेत चार कार्यासने (अ-१, अ-२, अ-३, अ-४) आहेत. भूसंपादन शाखा कक्ष क्र.४५१ 
(सहसचिव यांचे दालन), ४५२ व ४५३, चौथा मजला, मंत्रालय, मुंबई येथे कार्यरत आहे. 
३) भूसंपादन विषयक सर्व पत्रव्यवहार (प्रशासकीय, न्यायालय, विधीमंडळ) उपरोक्त नमूद 
वस्तुस्थिती विचारात घेऊन करण्यात यावा. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०१०४१६२४२८४२१९ असा आहे. सदर 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KEDARPRATAP 

JAYSING PATIL 
(केदारप्रताप पाटील) 

कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 


प्रत, 
१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव,राजभवन मलबार fea, Aas 
२) सर्व अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव Aare, Aas 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१६०/अ-२ 


४) मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 
६) महाळेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

७) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) 
) 


८) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे 
९) नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 
११) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१२) सर्व जिल्हाधिकारी 
१३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१४) निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
१५) सर्व सहसचिव / उपसचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


१६) सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७) अ-१/अ-३/अ-४ कार्यासने, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८)निवडनस्ती (अ-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


